राटलोव 


कथा 


प्रगती प्रकाशन 

मॉस्को 


अनुवादक : अनिल हवालदार 


KRONE 


दोन मूर्ख बोकड 


एकदा एका पुलावर 
झाली दोन बोकडांची जोरदार टक्कर 


आणि खाली डोके वर पाय करून 
पहल नदीत दोघे चक्कर ! 


माझी बाळं कुठायत ? 


माझी छकुली ती माझी सोनुली ती ! 


अगबाई अगबाई माझी बाळं कुठं ? 
ही काळुद्री नव्हेत माझी सोनुली कुठ ? 


तोचि मित्र ओळखावा ! 


ससुल्याची सफर 


" बदकांनो , अरे मित्रांनो , मला सफरीला 
नेता ? ” ससूल्या म्हणाला 


बदकांच्या पाठीवर तळ्यातल्या सफरीला 
पहिल्यांदा आली खूप मज्जा , 


पण झाली जेव्हा बदकांच्या जेवणाची वेळ 
तेव्हा उडाला ससुल्याचा फज्जा ! 


दयाळू बदक 


मोजीच्या एका पिलाने गाठले एक बदक , तिसऱ्या पिलानही गाठल एका बदकूला , एरवी ओढा ओलांडणे गोष्ट न सोपी 
दुसऱ्या पिलाने गाठले दुसरे बदकू , आणि कोंबडीने लाडीगोडी केली बदकांपी . की 
आणि कोंबडीने लाडीगोडी केली बदकोशी . तशीब जोरावर असताना काय होतात 

चुटकीसरशी ! 


कावेबाज मासा 


शिकस्तीचे प्रयत्न करून कितीही कमरा कसा 
तुमच्या गळाला कधीच लागणार नाही हा 
मासा . 


भावड्यांची जोडी निघाली शिकारीला 


माझा भाऊ नि मी असे दोघे निघालो भटकायला , 
अचानक दिसली एक अळी आम्हाला . 


घातली आम्ही झडप त्या वळवळणाऱ्या अळीवर , 
मारल्या टोची , घेतले चिमटे , घातली रूंजी क्षणभर . 


" दोघे मिळून खेचू या , " केला मनाशी विचार , 
पण पुढच्याच क्षणाला सारा झाला घात , 


मी झालो बहिरा नि भाऊ बनला आंधळा , 
उदिरमामाच्या शेपटीने केला ब्रह्मघोटाळा ! 


दोन मांजरे आणि एक चिमणी 


" चिव चिव चिव , " 
चिवचिवते चिमणी 
बसून झाडाच्या बुंध्यावर . 


" पाहते गंमत 
या दोन मांजरांची 
घडवून जोरदार टक्कर 


अजब उंदिरमामा 


" तो माझा आहे ! " 


" मुळीच नाही ! 


" होयच मुळी ! " 


" नाहीच मुळी ! " 


अर पण भाडण करून उपयोग काय ? 


गांमतीचा खेळ 


आहे की नाही खेळ गंमतीचा ? 
गंडयाला वाटतो जमतीचा . 


पहा कसा नेटाने बसतो 
चुकले नेम सोडून टाळ्यापिटतो . 


ससुल्याची हवाई उडी 


" समुल्या ससुल्या मार खाली उडी , 
चाखायची असेल तर गाजराची गोडी ! " 


" घाबरू नकोस आईआलो एका क्षणात 
उचावर असलो तरी बघ येतो एका दमात 


बॉबी आणि माशी 


मऊमऊ गादीच्या खुर्चीवर 
बॉबी घोरत होता धुर्ररै धुर्रर्र . 


अचानक आली एक माशी 
गूगू करीत तिने बॉबीची झोप मोडली 
खाशी . 


बॉबी रागाने 
झेपावला माशीवर , 


पण माशी बेटी होती 
बॉबीपेक्षा बेरकी बहाद्दर . 


अखेरीस गेली माशी , भुणभुण तिची केल्या उद्योगाचा प्रताप त्याला भोवला 
थांबली 

त्याच खुर्चीवर बॉबीचा बूमरँग झाला ! 
अरेच्चा इकडे या मूर्खाने गडबड कसली । 
केली ? 


घातकी अळंबी 


एके सुंदर सकाळी साळिंदर निधाले 
दूरच्या प्रवासाला . 


विश्रांतीला त्याने अंमळ पाठ टेकली 
शेजारच्या धोंड्यावर पडशी टाकली . 


दुसऱ्या सकाळी चमत्कार की हो घडला 
- साळिंदरला समजेना धोंडा वर कसा गेला! 


डिकला आवडेल खायला कोंबडी 


खाल्ली पाहिजे ती चवदार कोंबडी . 


अरेच्चा कुणी केली अशी लबाडी ! 


अस्वल आणि कासवे 


अस्से चवदार जेवण मिळणार माझ्या आवडीचे , 
थांबा मित्रानो , पळू नका कारण नाही घाईचे ! 


शब्द एकही आमच्या मित्रांनी वाया 
नाही घालवला . 
ठोकली धम तात्काळ घालन विळखा कमरेला. 


गडगडत जाऊन त्यांनी खालचे तळे गाठले , 


अस्वलमामा विचार हात चोळीत बसले । 


पन्नासदा विचार करा , बांधण्यापूर्वी झोपाळा , नाही तर बघता बघता कापला जाईल गळा 


हुषार पिल्लू 


जो भुंकतो खूप 


आणि भांडतो खूप, 


जेवणाऐवजी त्यांच्या पदरात पडेल धप । 


चेंडू कुठे 


आहे ? 


छोटा चेंडू घरंगळला , 


आणि घरंगळत घरंगळत पुढे निघाला , 


अखेर इतका धावला की दिसेनासा झाला . 


तुम्हाला मला समजले त्या चेंडूचे काय झाले , 
पण मांजरीचे पिल्लू मात्र डोक्याला 
हात लावून बसले . 


मा नोकार 


" पळा , पका तो टोपी 


आणि आमा सदा ।। 


कुन्यांनी लामा पाळतो , 
पण टोपीचे माने तुकडे . 


हरो साळिंदराची हिवाळ्याची बेगसी 


साळिंदर सुस्कारून म्हणाले : 


" अरे राम पिट्टा पाडणार माझा हे काम 


पण जेव्हा तुम्ही वापरता अक्कल 


वाचतात तुमचे श्रम बक्कळ ! 


छोटे सालिंदर रडत म्हणाले : 
" अग आई ग पाय माने दुखले ! " 


पण आत्ता सवारी आहे . सीत 
जाईल मैलच्या मल टिंगून ऐटीत . 


